RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg.No. MH/ MR/ South- 320/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक १७ ] 


गुरुवार 


ते 


[ पृष्ठे १२ 


बुधवार, सप्टेंबर ११-१७ , २०१४/ भाद्र २०-२६, शके १ ९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


जलसंपदा विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जानेवारी २०१४. 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक सेप्रनि. १२११ / ( ३७८/२० (११ ) आ . ( तांत्रिक ).- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि त्याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ सर्वेक्षण सहायक , कनिष्ठ सर्वेक्षण सहायक , गट क या पदांच्या 
सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 


१ . या नियमांना “ जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ सर्वेक्षण सहायक , कनिष्ठ सर्वेक्षण सहायक , गट क ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१३ ” 
असे म्हणावे. 


२ . 


या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( क ) “ पदवी ” याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी 
( ख ) “ पदविका ” याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाची पदविका 


“ 


( ग ) शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन ; 

( घ ) उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम , 
१ ९ ६५ (१९ ६५ चा महा. ४१ ) अन्वये स्थापित केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा 
असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समकक्ष म्हणून घोषित केलेली इतर कोणत्याही परीक्षेचा समावेश होतो. 


३ . 


वरिष्ठ सर्वेक्षण सहायक पदावरील नियुक्ती पुढील मार्गाने करण्यात येईल 

( अ ) कनिष्ठ सर्वेक्षण सहायक हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर किमान तीन वर्षे नियमित सेवा पूर्ण करणाऱ्या योग्य 
व्यक्तींमधून ज्येष्ठता अधीन पात्रता या निकषावर योग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीने , किंवा 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ११-१७, २०१४ / भाद्र २०-२६ , शके १९ ३६ 


. 


( ब ) खालील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने : 

( एक ) ज्यांचे वय तेहतीस वर्षांपेक्षा जास्त नाही ; 
( दोन ) ज्यांनी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र , भूगर्भशास्त्र किंवा कृषि यामधील पदवी धारण केली आहे. 


४ . 


कनिष्ठ सर्वेक्षण सहायक पदावरील नियुक्ती खालील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने करण्यात 


येईल 


( एक ) ज्यांचे वय तेहतीस वर्षांपेक्षा जास्त नाही ; 
( दोन ) ज्यांनी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र , गणित आणि इंग्रजी यांसह उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे . 


किंवा 
( दोन ) ज्यांनी माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा भूमापक ( सर्वेक्षक ) अभ्यासक्रम उत्तीर्ण 
केलेला आहे : 

परंतु , कृषि शाखेतील पदविका धारण करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल . 


५ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने व नामनिर्देशनाने करावयाच्या नियुक्तीचे प्रमाण ५०:५० असे राहील . 


६ . 


नियम ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार मराठी व 
हिंदी भाषा परीक्षा अगोदर उत्तीर्ण केलेल्या नसतील, किंवा त्या उत्तीर्ण करण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर त्याला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
होणे आवश्यक राहील . 


७ . 


नियम ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने 
वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील . 


८ . 


नियम ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील मंडळांतर्गत कोठेही 
बदलीस पात्र राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . अ . कोदे , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ११-१७, २०१४ / भाद्र २०-२६ , शके १ ९ ३६ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated 24th January 2014 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SEPRANI. 1211/(378/2011 ) Est . ( Technical).- In exercise of the powers conferred by the 
proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules , 
orders or instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to 
make the following rules regulating recruitment to the post of Senior Survey Assistant and 
Junior Survey Assistant , Group -C under the Water Resources Department of Government of 
Maharashtra , namely : 


1. These rules may be called the Senior Survey Assistant and Junior Survey Assistant , 
Group -C under the Water Resources Department (Recruitment) Rules , 2013 . 


2. In these rules , unless the context requires otherwise , 

( a ) “ Degree ” means degree of a statutory University ; 


(6 ) “ Diploma” means a diploma of a statutory University ; 
(c ) “ Government” means the Government of Maharashtra ; 


( d ) “ Higher Secondary School Certificate Examination ” means the Higher Secondary 
School Certificate Examination conducted by the Divisional Board constituted under the 
Maharashtra Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1965 (Mah . XLI of 
1965 ) and it includes any other Examination declared by the Government to be equivalent 
thereto . 


3. Appointment to the posts of Senior Survey Assistant shall be made either, 

( a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 
amongst the persons holding the post of Junior Survey Assistant having minimum three 
years regular service in that post ; or 


(b ) by nomination from amongst the candidates who, 


(i) are not more than thirty -three years of age ; 


( ii ) possess a Degree in Physics , Chemistry , Geology or Agriculture . 
4. Appointment to the posts of Junior Survey Assistant shall be made by nomination from 
amongst the following candidates who , 


(i) are not more than thirty -three years of age ; 


(ii) have passed the Higher Secondary School Certificate Examination with Physics, 
Chemistry , Mathematics and English ; 


OR 


( ii) have passed the Surveyor Course of Industrial Training Institute after passing the 
Secondary School Certificate Examination : 


Provided that preference shall be given to the candidates possessing Diploma in 
Agriculture . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ११-१७, २०१४/ भाद्र २०-२६, शके १ ९ ३६ 


5. Appointment to the posts mentioned in the rule 3 shall be made by promotion and 
nomination in the ratio of 50:50 . 


6. A person appointed to the post mentioned in the rule 3 and 4 shall be required to pass 
the examination in Marathi and Hindi Languages, according to the rules made in that behalf, 
unless he has already passed or has been exempted from passing these examinations. 


7. A person appointed to the post mentioned in rule 3 and 4 should possess a certificate 
in computer operation prescribed by the Directorate of Information and Technology of 
Government of Maharashtra, from time to time. 


8. A person appointed to the post mentioned in rule 3 and 4 shall be liable for transfer 
anywhere in the circle under the Water Resources Department. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. A. KODE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ११-१७, २०१४ / भाद्र २०-२६ , शके १ ९ ३६ 


५ 


. 


गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ 


. 


अधिसूचना 


शासकीय गुपिते अधिनियम , १९ २३. 

क्रमांक आयओएस . १०१३/ प्र.क्र . ३०३/ विशा -४. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड (१ ) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या 
केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र , भाग दोन, उप विभाग ३ (दोन), दिनांक ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ. १२८५ , दिनांक ४ मे १९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या 
कलम ४ अन्वये शासकीय गुपिते अधिनियम, १९ २३ (१९ २३ चा १९ ) च्या कलम २ च्या खंड ( ८ ) च्या उप खंड ( क ) व (ड ) याखाली , 
महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले 
क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड (ड ) अन्वये “ क वर्ग” प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे 

अनुसूची 
क्षेत्र 

प्रतिबंधित क्षेत्राच्या चतुःसीमा 
हिंदुस्तान पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम पूर्व.- पानेवाडी गांव रोड, सर्व्हे क्र . १८५ , १८७, २०० आणि २०१. 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड . कॉर्पोरेशन लिमिटेड , पश्चिम.- बीपीसीएल मनमाड इन्स्ठॉलेशन सर्व्हे क्र . १७४, १७५ आणि 
पानेवाडी . 

१७६ . 
मनमाड- नांदगाव रोड , 

दक्षिण. खाजगी शेती क्षेत्र . सर्व्हे क्र . १७८ आणि १७ ९ . 
तालुका नांदगाव, 

उत्तर . 

मनमाड - नांदगाव राज्य महामार्ग. सर्वे क्र . १ ९ २, १९ ३ , १९ ४ 
जिल्हा नाशिक 

आणि १ ९ ६ . 
पिन ४२३ १०४ . 


स्थळ 


पानेवाडी , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ता . गौड , 
शासनाचे सह सचिव . 


भाग चार - अ -२ 


G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ११-१७, २०१४ / भाद्र २०-२६, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , Dated the 19th August 2014 


NOTIFICATION 
OFFICIAL SECRETS ACT , 1923 . 

No.IOS. 1013/ C.R . 303/Special-4.- In pursuance of the entrustment of the executive functions 
of the Central Government to the Government of Maharashtra by the President of India , under 
clause ( 1) of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in 
sub - clauses (c ) and ( d ) of clause (8 ) of section 2 of the Official Secrets Act , 1923 ( 19 of 1923 ), in its 
application to the State of Maharashtra , by the Government of India s Order , No.S.O.1285 , dated 
the 4th May 1963, published in the Gazette of India , Part II, section 3 ( ii ), dated the 11th May 1963, 
and in pursuance of section 4 of Chapter III of the Union War Book , the Government of 
Maharashtra hereby declares under sub - clause ( d ) of clause (8 ) of Section 2 of the said Act , the 
place specified in the Schedule appended hereto to be “ the prohibited place Category C ” for the 
purposes of the said Act, namely : 

Schedule 
Place Location 

Description of boundaries of 

the Prohibited place 


Hindustan 
Petroleum 
Corporation 
Limited , 
Panewadi. 


Hindustan 
Petroleum 
Corporation 
Limited , 
Panewadi , 
Manmad 
Nandgaon Road , 
Taluka 
Nandgaon , 
District 
Nashik , 
Pin 423 104 . 


East. - Panewadi Village Road , Survey Nos. 185 , 

187, 200 and 201. 
West. - BPCL , Manmad Installation . Survey Nos. 

174m 175 and 176 . 
South . — Privatye agriculture land . Survey Nos . 178 

and 179 . 
North . - manmad-Nandgaon State Highway . Survey 

Nos . 192, 193, 194 and 196 . 


By order and in name of the Governor of Maharashtra , 


P. T. GOUD , 


Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ११-१७, २०१४ / भाद्र २०-२६, शके १९ ३६ 


७ 


गृह 

विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, मुंबई ४०० ००५, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 

क्रमांक टीटीसी . १११४ / ६१० / प्र.क्र . ७३/ पोल - ३. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ (१ ९ ७४ चा २) ही महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना , 
तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे त्यांचा कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , कोल्हापूर यांचे कार्यक्षेत्राखालील हातकणंगले पोलीस ठाणे, इचलकरंजी पोलीस ठाणे, शिरोळ पोलीस ठाणे 
व शिवाजीनगर पोलीस ठाणे या पोलीस ठाण्यांशी जेथवर संबंध आहे , तेथवर त्यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र कोल्हापूर जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , कोल्हापूर यांचे कार्यक्षेत्राखालील शहापूर पोलीस ठाणे, 
हातकणंगले पोलीस ठाणे, इचलकरंजी पोलीस ठाणे , शिरोळ पोलीस ठाणे व शिवाजीनगर पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि 
अशा घोषित केलेल्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यांमध्ये त्याखाली निर्देश केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे . 


. 


- 


. 


अनुसूची 
( अ) शहापूर पोलीस ठाणे. ( १) खंजिरे इस्टेट परिसर, (२) शहापूर गावठाण, ( ३) योगाश्रम परिसर , ( ४ ) तोरणानगर, 
( ५ ) साईनगर परिसर , ( ६ ) कारंडे मळा, ( ७ ) सोलगे मळा, ( ८ ) जाजु मार्केट परिसर, (९ ) कृष्णानगर , (१० ) धनगर माळ परिसर , 
( ११) दत्तनगर परिसर, (१२ ) गणेशनगर, (१३ ) आंबेडकरनगर परिसर , (१४ ) विकासनगर, (१५) डेक्कन स्पिनिंग मिल परिसर , 
( १६ ) वर्धामान चौक परिसर , ( १७ ) आर. के. नगर परिसर , (१८ ) यड्राव गाव, (१९ ) तारदाळ, ( २० ) खोतवाडी, ( २१) कोरोची, 
( २२ ) पार्वती औद्योगिक वसाहत , ( २३ ) गंगानगर , ( २४ ) गणेशनगर १ ते ४ गल्ली . 

( ब) हातकणंगले पोलीस ठाणे.- ( १) हातकणंगले , ( २) मजले , (३ ) नेज , ९ ४ ) कुंभोज , (५ ) नरंदे, ( ६ ) रूई, ( ७ ) तिळवणी , 
( ८ ) साजणी, (९ ) माणगाव , (१० ) चौकाक , ( ११) मुडशिंगी, ( १२ ) माले , ( १३ ) बिरदेववाडी, (१४ ) लक्ष्मीवाडी , (१५ ) दुर्गेवाडी , 
(१६ ) रूकडी, ( १७ ) अतिग्रे , (१८ ) हेर्ले , ( १९ ) आळते , ( २० ) हिंगणगाव, ( २१ ) माणगाववाडी. 

( क ) इचलकरंजी (गावभाग ) पोलीस ठाणे.- (१) गांधीपुतळा, ( २) जनता चौक , ( ३) नारायणपेठ , ( ४ ) दाते मळा , 
( ५ ) लायकर गल्ली, (६ ) घोरपडे नाट्यगृह, ( ७ ) चांदणी चौक , ( ८ ) नदीवेस , (९ ) संपूर्ण गावभाग परिसर , (१० ) स्वामी समर्थ, 
( ११) आमराई मळा, (१२) पी . बी . पाटील मळा, (१३ ) महासत्ता चौक , (१४ ) खंजीरे मळा, (१५ ) सुतार मळा, (१६ ) वेताळ पेठ , 
( १७ ) अशोकनगर, ( १८ ) आवळे मैदान (१९ ) पाटील मळा , ( २० ) आदिनाथ सोसायटी, ( २१ ) महालक्ष्मीनगर , ( २२ ) मगदुम कॉलनी, 
( २३) दत्त कॉलनी, ( २४ ) नारायण मळा, ( २५ ) निशिगंध सोसायटी , ( २६ ) मथुरानगर, ( २७ ) मधुबन सोसायटी, ( २८ ) सहकारनगर , 
( २९ ) आसरानगर साईट नं . १०२, ( ३० ) सांगली नाका परिसर , ( ३१) इंदिरानगर , ( ३२ ) शांतीनगर , (३३ ) बी.जे.पी. मार्केट , ( ३४ ) सर्वोदयनगर, 
( ३५ ) राधाकृष्ण कॉलनी, ( ३६ ) बोहरा मार्केट , ( ३७ ) बालाजीनगर . 

ड ) शिरोळ पोलीस ठाणे.-( १) शिरोळ , ( २ ) नरसोबावाडी, ( ३ ) शिरटी, ( ४ ) घालवाड , ( ५ ) कनवाड , ( ६ ) कुटवाड, 
( ७ ) हासुर, (८ ) नांदणी, (९ ) हरोली, (१० ) धरणगुत्ती , (११ ) मौजे आगर , ( १२ ) चिंचवाड, (१३) टाकवडे, ( १४ ) अर्जुनवाड . 

शिवाजीनगर पोलीस ठाणे. ( १ ) रांगोळी, ( २ ) जंगमवाडी, ( ३ ) कबनुर , ( ४ ) चंदुर , ( ५ ) शाहुनगर चंदुर , ( ६ ) दत्तनगर , 
( ७) दावतनगर , (८ ) गावभागकबनुर , (९ ) आंबेडकरनगर , ( १० ) इंदिरा हौसिंग सोसायटी, ( ११ ) जवाहरनगर , ( १२) लिंगाडेमळा , 
(१३) कोल्हापूर नाका, (१४ ) यशवंत कॉलनी, (१५ ) कलानगर, ( १६ ) राजराजेश्वरीनगर , (१७) लिंबू चौक , ( १८ ) षटकोन चौक , 
( १९ ) संभाजी चौक , ( २० ) लंगोटेमळा, ( २१ ) आवडमळा , ( २२ ) कापड मार्केट , ( २३ ) जय भिमनगर झोपडपट्टी , ( २४ ) इंडस्ट्रीयल 
इस्टेट , (२५ ) कामगार चाळ , ( २६ ) जुना चंदर रोड, ( २७) नेहरूनगर , ( २८ ) शाहूपुतळा, (२९ ) शिवाजी पुतळा, ( ३० ) आंबेडकर 
पुतळा, ( ३१ ) मरगुबाई मंदिर , ( ३२ ) जुने शिवाजीनगर परिसर , ( ३३ ) गोकुळ चौक , ( ३४ ) तिनबत्ती चौक , ( ३५ ) बंडगर माळ . 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


द . ह . कदम , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग चार - अ -२ अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ११-१७, २०१४ / भाद्र २०-२६ , शके १ ९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
World Trade Centre , Centre - 1 , Mumbai 400 005 , dated the 3rd September 2014 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973. 

No. TTC . 1114 /610 /C.R . 73 /Pol-3. - In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of its 
Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), in its application to the State of 
Maharashtra and in suppression of all the previous notifications, orders or instruments issued in 
this behalf, in so far as they relates to the local area specified in the schedule appended hereto 
the Government of Maharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule appended 
hereto to be Shahapur Police Station , Hatkanangale Police Station , Ichalkaranji Police Station , 
Shirol Police Station and Shivajinagar Police Station under the Superintendent of Police , Kolhapur 
and directs that each of the Police Stations so declared shall include local areas specified against 
each of them . 


Schedule 


( A ) Shahapur Police Station . ( 1 ) Khanjare Estate Area , ( 2 ) Shahapur Gaothan , 
( 3 ) Yogashram Area , (4 ) Torana Nagar, (5 ) Sai Nagar, (6 ) KarandeMala , ( 7 ) Solge Mala , (8 ) Jaju 
Market Area , (9 ) Krishna Nagar , ( 10 ) Dhangar Mai Area , ( 11 ) Dattanagar Area , ( 12 ) Ganesh 
Nagar , ( 13 ) Ambedkar Nagar Area , ( 14 ) Vikas Nagar , ( 15 ) Deccan Spnning Mill Area , 
( 16 ) Vardhaman Chowk Area , ( 17) R. K.Nagar Area , ( 18 ) Yadrovgaon , (19 ) Taradal, (20 ) Khotwadi, 
( 21 ) Korochii, ( 22 ) Parvati Audogik Vasahat, (23 ) Ganganagar, (24 ) Ganesh Nagar 1 to 4 Galli. 

( B ) Hatkanangale Police Station .— ( 1) Hatkanangale , ( 2 ) Majale , ( 3 ) Nej, (4 ) Kumbhoj, 
(5 ) Narande, (6 ) Rui, (7 ) Tilawani, (8 ) Sajni, (9 ) Mangaon , ( 10 ) Chokak , ( 11) Mudshingi, ( 12) Male, 
( 13 ) Birdevwadi, ( 14 ) Laxmiwadi, ( 15 ) Durgewadi, ( 16 ) Rukadi, ( 17 ) Atigre , ( 18 ) Herle, ( 19 ) Alate , 
( 20 ) Hingangaon , ( 21 ) Mangaonwadi. 

(C ) Ichalkaranji Police Station.— ( 1) Gandhi Putala , ( 2) Janata Chowk, ( 3) Narayanpeth , 
(4 ) Datemala (5 ) Laikarwadi, (6 ) Ghorpade Natyagruha , ( 7 ) Chandni Chowk , ( 8 ) Nadives , 
( 9) Sampurna Gaonbhag Parisar, (10 ) Swami Samarth Nagar, (( 11 ) Aamrai Mala , ( 12 ) P. B. Patil 
Mala , ( 13 ) Mahasatta Chowk , ( 14 ) Khanjire Mala , ( 15 ) Sutar Mala , ( 16 ) Vetal Peth , ( 17 ) Ashok 
Nagar , ( 18 ) Awale Maidan , ( 19 ) Patil Mala , ( 20 ) Adinath Society , (21) Mahalaxmi Nagar , 
( 22 ) Magdum Colony , (23) Datta Colony, ( 24 ) Narayan Mala , ( 25 ) Nishigandh Society , 
( 26 ) Mathura Nagar, ( 27 ) Madhuban Society , ( 28 ) Sahakar Nagar , (29) Aasranagar Site, (30 ) Sangli 
Naka Parisar , ( 31) Indira Nagar , ( 32 ) Shanti Nagar, ( 33 ) B. J. P. Market, ( 34 ) Sarvodaya Nagar , 
( 35 ) Radhakrushna Colony, ( 36 ) Bohara Market ( 37 ) Balaji Colony . 

( D ) Shirol Police Station .— ( 1 ) Shirol, (2 ) Narsobawadi, (3 ) Shirati ( 4 ) Ghalvad , (5 ) Kanvad , 
(6 ) Kutvad , ( 7 ) Hasur, (8 ) Nandni, ( 9 ) Haroli, ( 10 ) Dharangutti , ( 11 ) Mujeager , ( 12 ) Chinchvad , 
( 13 ) Takwade , ( 14 ) Arjunwad . 

( E ) Shivajinagar Police Station .— ( 1) Rangoli, ( 2 ) Jangamwadi, (3 ) Kabnur, (4 ) Chandur, 
(5 ) Shahu Nagar Chandur , (6 ) Datta Nagar, (7 ) Davit Nagar , (8 ) Gaonbhag Kabnur, (9 ) Ambedkar 
Nagar , ( 10 ) Indira Hsg. Society ( 11 ) Jawahar Nagar , ( 12 ) Ligade Mala , ( 13 ) Kolhapur Naka , 
( 14 ) Yashwant Colony , ( 15 ) Kala Nagar , 16 ) Rajrajeshwari Nagar, ( 17 ) Limbu Chowk , ( 18 ) Shatkon 
Chowk , ( 19 ) Sambhaji Chowk , ( 20 ) Langote Mala , (21 ) Awade Mala , ( 22 ) Kapad Market, (23 ) Jai 
Bhim Nagar Zopadpatti, (24 ) Industrial Estate , (25 ) Kamgar Chal, ( 26 ) Juna Chandur Road , 
(27 ) Nehru Nagar, ( 28 ) Shahu Putala , (29 ) Shivaji Putala , ( 30 ) Ambedkar Putala , ( 31) Margubai 
Mandir , ( 32 ) June Shivaji Nagar Parisar , ( 33 ) Gokul Chowk , ( 34 ) Teen Batti Chowk , (35 ) Bandgar 
Mal. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. H. KADAM , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ११-१७, २०१४ / भाद्र २०-२६ , शके १ ९ ३६ 


or 


गृह विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, मुंबई ४०० ००५, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 

क्रमांक टीटीसी. १११४ / ६१० / प्र.क्र . ७३ / पोल- ३. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ (१ ९ ७४ चा २) ही महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना 
तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे त्यांचा कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , कोल्हापूर यांचे कार्यक्षेत्राखालील करवीर पोलीस ठाणे, या पोलीस ठाण्यांशी जेथवर संबंध आहे, तेथवर त्यांचे 
अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र कोल्हापूर जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , 
कोल्हापूर यांचे कार्यक्षेत्राखालील इस्पुर्ली पोलीस ठाणे व करवीर पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि अशा घोषित केलेल्या 
प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये त्याखाली निर्देश केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे . 


. 


अनुसूची 
( अ ) इस्पुर्ली पोलीस ठाणे.- (१) इस्पुर्ली, ( २) नागाव , ( ३ ) नंदगाव , ( ४ ) दऱ्याचे वडगाव, ( ५ ) वडवाडी, ( ६ ) गिरगाव , 
( ७ ) दिंडनेर्ली, ( ८ ) खेबवडे, (९ ) वडकशिवाले, (१० ) चुये , (११) कावणे, (१२ ) निगवे खालसा, (१३) म्हाळुगे , (१४ ) बेले , 
( १५ ) कुथु, (१६) हणबरवाडी, ( १७ ) जैताळ , ( १८ ) येवती, ( १९ ) नंदवाळ . 

( ब ) करवीर पोलीस ठाणे.- ( १) परिते, ( २) कुरूकली, ( ३) कोथळी, ( ४ ) हळदी, (५ ) देवाळे , ( ६ ) सडोली खालसा , 
( ७) कुंभारवाडी, ( ८ ) सांगरुळ, ( ९) कुडित्रे , ( १० ) खाटांगळे, ( ११) म्हारूळ , (१२) आमशी, (१३) वाघोबाचीवाडी, ( १४) बहिरेश्वर, 
( १५ ) पासार्डे, (१६ ) आडुर , (१७ ) कोपार्डे, (१८ ) भामटे , ( १९ ) चिंचवडे, (२० ) कळंबे तर्फ कळे , ( २१ ) पेडूरकरवाडी , 
( २२) न्हाव्याचीवाडी, ( २३ ) उपवडे, ( २४ ) आरडेवाडी, (२५ ) मारूतीचीवाडी, (२६ ) पाचकटेवाडी, ( २७ ) कारंडेवाडी, ( २८ ) शिपेकरवाडी , 
( २९ ) बोलोली, ( ३० ) विठ्ठलवाडी, (३१) स्वयंभुवाडी, ( ३२) दुर्गुळवाडी , (३३ ) धनगरवाडा, ( ३४ ) सडोलकरवाडी, ( ३५ ) आरळे , 
( ३६) शिरोली दुमाला, ( ३७ ) केकतवाडी , (३८ ) कसबा बीड, ( ३९) गणेशवाडी, ( ४० ) धनगरवाडा , ( ४१) हिरवडे दुमाला, 
( ४२ ) आरे , ( ४३ ) हिरवडे खालसा , ( ४४ ) सडोली दुमाला, ( ४५ ) सावर्डे दुमाला , ( ४६ ) मांडरे , ( ४७ ) सावंतवाडी, ( ४८ ) बर्गेवाडी , 
( ४ ९ ) चाफोडी, ( ५० ) गर्जन, (५१) धानवडे, ( ५२) मांजरवाडी, ( ५३ ) तेरेसवाडी , ( ५४ ) भागमवाडी, ( ५५ ) मल्लेवाडी , ( ५६ ) कदमवाडी , 
( ५७ ) घुगुरवाडी, ( ५८ ) कांचनवाडी , ( ५९ ) म्हालसवडे, ( ६० ) सोनाळी, ( ६१) पाटेकरवाडी, ( ६२) हासुर दुमाला, ( ६३ ) बाचणी , 
( ६४) गाडेगौंडवाडी , ( ६५) सावरवाडी, ( ६६ ) बालींगा, ( ६७) वाकरे, (६८ ) दोनवडे, (६ ९) शिंगणापूर , ( ७० ) खुपीरे, ( ७१) हणमंतवाडी, 
( ७२) साबळेवाडी , ( ७३ ) नागदेववाडी, ( ७४ ) शिंदेवाडी , ( ७५ ) फुलेवाडी रिंगरोड, ( ७६ ) वाशी, ( ७७ ) कांडगाव , ( ७८ ) पीरवाडी, 
( ७९ ) महे, (८० ) कोगे, (८१) जरगवाडी , (८२ ) पाडळी खुर्द, (८३ ) शेळकेवाडी , ( ८४ ) कळंबे तर्फ ठाणे , ( ८५ ) कात्यायनी , 
( ८६) बापुरामनगर , (८७ ) सुर्वेनगर , ( ८८ ) कळंबा रिंग रोड , ( ८९ ) पाचगाव, (९ ० ) मोरेवाडी, ( ९१) आर. के . नगर, (९ २) बळवंतनगर, 
( ९ ३) रायगड कॉलनी , (९ ४) बाबा जरगनगर, (९ ५ ) प्रयाग चिखली, ( ९६ ) आंबवडे, ( ९ ७ ) वरणगे, ( ९८ ) पाडळी बुद्रुक, ( ९९ ) निटवडे, 
(१०० ) वडणगे , (१०१) निगवे दुमाला, (१०२) भुयेवाडी, (१०३) केर्ली, (१०४ ) केर्ले , (१०५ ) सोनतळी, (१०६ ) पडवळवाडी , 
(१०७ ) रजपुतवाडी. 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


द . ह . कदम , 
कार्यासन अधिकारी . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ११-१७, २०१४ / भाद्र २०-२६, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 


World Trade Centre, Centre - 1, Mumbai 400 005 , dated the 3rd September 2014 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973 . 

No. TTC . 1114 /610 /C.R . 73 /Pol-3.- In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of its 
Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), in its application to the State of 
Maharashtra and in suppression of all the previous notifications , orders or instruments issued in 
this behalf, in so far as they relates to the local area specified in the schedule appended hereto 
the Government of Maharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule appended 
hereto to be Ispurli Police Station and Karveer Police Station under the Superintendent of Police , 
Kolhapur and directs that each of the Police Stations so declared shall include local areas specified 
against each of them . 


Schedule 


(A ) Ispurli Police Station .— ( 1) Ispurli, (2 ) Nagaon , ( 3 ) Nandgaon , (4 ) Darachye Vadagaon , 
(5 ) Vadvadi, (6 ) Girgaon , ( 7 ) Dindnerli, (8 ) Khebavade , (9 ) Vadakshivale , ( 10 ) Chuye , ( 11 ) Kavane, 
( 12 ) Nigve Khalsa , ( 13 ) Mhalunge , ( 14 ) Bele, ( 15 ) Kurdu , ( 16 ) Hanbarvadi, ( 17 ) Jaytal, ( 18 ) Yevati, 
( 19 ) Nandval. 


(B ) Karveer Police Station .— ( 1) Parite , ( 2 ) Kurukali, ( 3 ) Kothli, (4 ) Haldi, (5 ) Dewale , 
(6 ) Sadoli Khalsa, ( 7) Kumbharwadi, (8 ) Sangrul, ( 9) Kuditre, ( 10 ) Khatangale, ( 11) Mharul, 
( 12 ) Aamshi ( 13 ) Waghobachiwadi, ( 14 ) Bahireshwar , ( 15 ) Pasarde, ( 16 ) Aadur , ( 17 ) Koparde , 
( 18 ) Bhamte, ( 19 ) Chinchawade, ( 20 ) Kalambe Tarf Kale , ( 21) Pedurkarwadi, (22 ) Navyachiwadi, 
(23 ) Upwade , (24 ) Aardewadi, ( 25 ) Marutichiwadi, ( 26 ) Pachkatewadi, (27 ) Karandewadi, 
( 28 ) Shipekarwadi, (29) Bololi, ( 30 ) Vitthalwadi, ( 31 ) Swayambhuwadi, ( 32 ) Durgulwadi, 
( 33) Dhangarwada , (54 ) Sadolkarwadi, (35 ) Aarle, ( 36 ) Shiroli Dumala , (37) Kektwadi, (38 ) Kasba 
Bid , ( 39 ) Ganeshwadi, ( 40 ) Dhangarwada , (41) Hirwade Dumala , ( 42 ) Aare , (43 ) Hirwade Khalsa , 
(44 ) Sadoli Dumala , (45 ) Savrde Dumala, (46 ) Mandare, (47) Sawantwadi, (48 ) Bargewadi ,. 
(49) Chafodi, (50 ) Garjan , (51) Dhanwade , (52) Manjarwadi, (53) Tereswadi, (54 ) Bhagamwadi, 
(55 ) Mallewadi, (56 ) Kadamwadi, (57) Ghungurwadi, (58 ) Kanchanwadi, (59 ) Mhalswade , (60 ) Sonali, 
(61) Patekarwadi, (62) Hasur Dumala , (63) Bhachnij, (64 ) Gadagaundwadi, (65 ) Sawarwadi, 
(66 ) Balinga , (67) Wakre , (58 ) Donawade , (69) Shingnapur, ( 70 ) Khupire, (71) Hanmantwadi, 
( 72 ) Sablewadi, (73 ) Nagdevwadi, (74 ) Shindewadi , ( 75 ) Phulewadi Ringroad , ( 76 ) Vashi, 
(77) Kandgaon , ( 78 ) Pirwadi, (79) Mahe , (80 ) Koge , ( 91) Jaragwadi, (82 ) Padli Khurd , (83 ) Shelkewadi, 
( 84 ) Kalambe Tarf Thane, (85 ) Katyayani, (86 ) Bapuram Nagar, ( 87 ) Surve Nagar , (88) Kalamba 
Ringroad , (89) Pachgaon , (90 ) Morewadi, ( 91 ) R. K. Nagar (92) Balwant Nagar, ( 93 ) Raigad Colony, 
( 94 ) Baba Jarag Nagar , (95 ) Prayag Chikhali, ( 96 ) Aambawade , ( 97 ) Warange , ( 98 ) Padli Budruk , 
( 99 ) Nitwade , ( 100 ) Wadange , ( 101) Nigve Dumala , ( 102) Bhuyewadi, ( 103 ) Kerli, ( 104 ) Kerle , 
( 105 ) Sontali , ( 106 ) Padwalwadi, ( 107 ) Rajputwadi. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. H. KADAM , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ११-१७, २०१४ / भाद्र २०-२६, शके १९ ३६ 


११ 


. 


गृह 

विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, मुंबई ४०० ००५, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३. 

क्रमांक टीटीसी. १११४ / ६१० / प्र.क्र . ७३ / पोल- ३. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ (१ ९ ७४ चा २) ही महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना 
तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे त्यांचा कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , कोल्हापूर यांचे कार्यक्षेत्राखालील पन्हाळा पोलीस ठाणे या पोलीस ठाण्यांशी जेथवर संबंध आहे , तेथवर त्यांचे 
अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र कोल्हापूर जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , 
कोल्हापूर यांचे कार्यक्षेत्राखालील कळे पोलीस ठाणे व पन्हाळा पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि अशा घोषित केलेल्या 
प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये त्याखाली निर्देश केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची 
( अ) कळे पोलीस ठाणे.- (१ ) कळे , ( २) मरळी, ( ३) पोवारवाडी, ( ४ ) काटेभोगाव, ( ५ ) वाळवेकरवाडी, (६ ) माजनाळ, 
( ७) पुनाळ, ( ८ ) म्हाळुगे , (९) पुशिरे तर्फ बोरगाव, (१० ) पोहाळवाडी , (११ ) पोहाळे तर्फ बोरगाव , (१२) साळवाडी , (१३) वारनूळ , 
( १४ ) वाळोली , ( १५ ) बाजारभोगाव , (१६ ) पोर्ले तर्फ बोरगाव , ( १७ ) पाटपन्हाळा, ( १८ ) पिसात्री , ( १९ ) वाशी, ( २० ) किसरूळ, 
( २१ ) काळजवडे, ( २२ ) पोंबरे, ( २३ ) कोलीक , ( २४ ) पडसाळी, ( २५ ) मानवाड , ( २६ ) आसगाव, ( २७ ) घरपण , (२८ ) परखंदळे , 
( २९ ) मल्हारपेठ , ( ३० ) सावर्डे तर्फ असंडोली, ( ३१) मोरेवाडी, ( ३२ ) गोगवे, ( ३३ ) वेतवडे, ( ३४ ) वाघुर्डे , ( ३५ ) पणोरे , 
( ३६ ) मुसलमानवाडी, ( ३७ ) सुळे , (३८ ) कोदवडे, ( ३९ ) आकुर्डे, ( ४० ) गोटे, ( ४१ ) पणुत्रे , ( ४२) आंबर्डे, ( ४३) निवाचीवाडी, 
( ४४ ) हारपवडे, ( ४५ ) काऊरवाडी, ( ४६ ) तळेवाडी, ( ४७) कुंभारवाडी, ( ४८ ) सोनारवाडी, ( ४ ९ ) मोताईवाडी, ( ५० ) मुगडेवाडी, 
( ५१) मेंगानेवाडी , ( ५२ ) आतकिरेवाडी , ( ५३ ) खेरीवडे, (५४ ) तांदुळवाडी . 

( ब ) पन्हाळा पोलीस ठाणे.- ( १) पन्हाळा, (२ ) मिठारवाडी, ( ३) आंबवडे, ( ४ ) बुधवार पेठ, (५ ) आपटी , ( ६ ) सोमवार 
पेठ , ( ७ ) राक्षी, ( ८ ) बांबरवाडी , (९ ) निकमवाडी, (१० ) धबधबेवाडी, (११ ) रविवार पेठ , ( १२ ) गुडे, ( १३ ) पोवारवाडी , 
( १४ ) मानकात्रेवाडी, (१५ ) बांदीवडे, (१६ ) इंजोळे , (१७ ) कोतोली , ( १८ ) उत्रे , (१९ ) उदाळवाडी, ( २० ) वाघवे, ( २१) सुर्वेवाडी, 
( २२) मानेवाडी, ( २३) कुहारवाडी , ( २४ ) गोलीवडे, (२५ ) तिरपण , ( २६ ) आळवे, ( २७) माळवाडी , ( २८ ) दिघवडे ( २९ ) कणेरी , 
( ३० ) आसुर्ले , ( ३१ ) पोर्ले , (३२ ) यवलुज , ( ३३ ) सातार्डे, ( ३४ ) पडळ , ( ३५ ) माजगाव, ( ३६ ) माळवाडी, ( ३७ ) शिंदेवाडी , 
( ३८ ) खोतवाडी, ( ३९ ) देवठाणे, ( ४० ) कसबा ठाणे, ( ४१ ) महाडीकवाडी, ( ४२) उंड्री, ( ४३ ) कोलोली, ( ४४ ) करंजफेण , ( ४५ ) तेलवे , 
( ४६ ) लव्हटेवाडी, ( ४७ ) नणुंद्रे, ( ४८ ) घोटवडे, ( ४ ९) चव्हाणवाडी , ( ५० ) कसबा सांगाव , ( ५१ ) देसाईवाडी , ( ५२) नेबापूर , 
( ५३ ) म्हाळुगे, ( ५४ ) दरेवाडी, ( ५५ ) निवडे, ( ५६ ) पिंपळे तर्फ ठाणे . 


. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


द . ह . कदम , 
कार्यासन अधिकारी . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ११-१७, २०१४ / भाद्र २०-२६, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 


World Trade Centre, Centre - 1, Mumbai 400 005 , dated the 3rd September 2014 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 . 

No. TTC.1114 /610 /C.R . 73 /Pol- 3.— In exercise of the powers conferred by clause ( s) of its 
Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), in its application to the State of 
Maharashtra and in suppression of all the previous notifications , orders or instruments issued in 
this behalf, in so far as they relates to the local area specified in the schedule appended hereto 
the Government of Maharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule appended 
hereto to be Kale Police Station and Panhala Police Station under the Superintendent of Police, 
Kolhapur and directs that each of the Police Stations so declared shall include local areas specified 
against each of them . 


Schedule 


( A ) Kale Police Station .— ( 1 ) Kale , ( 2 ) Marali, ( 3 ) Powar Wadi, ( 4 ) Katebhogaon , 
(5 ) Valavekarwadi, (6 )Majanat, ( 7 ) Punal, (8 )Mahalunge, (9 ) Pushire Tarf Borgaon , ( 10 ) Pohalwadi, 
( 11) Pohale Tarf Borgaon , ( 12) Salwadi, ( 13 ) Varnur, ( 14 ) Valoli, ( 15 ) Bazarbhogaon , ( 16 ) Poralegaon , 
( 17 ) Patpanala , ( 18 ) Pisathri, ( 19 ) Vashi, ( 20 ) Kisrul, (21) Kaljavde , ( 22 ) Pombare , ( 23 ) Kolik , 
(24 ) Padsali , (25 )Manvad , ( 26 ) Asgaon ,( 27) Gharpan , (28 ) Parkhandle, (29 ) Malharpeth , ( 30 ) Savardi 
Tarf Asandoli , (31) Morewadi, ( 32 ) Gogave , (33) Vatavade , ( 34 ) Vagurde, ( 35 ) Panori , 
( 36 ) Musalmanwadi, ( 37 ) Sule , ( 38 ) Kodavde , ( 39 ) Akurde, ( 40 ) Gothe, (41) Panuthre , 
(42 ) Ambarde, (43) Nivachiwadi, ( 44 ) Harpavade , (45 ) Kaurwadi, (46 ) Talewadi, (47) Kumbharwadi, 
( 48 ) Sonarwadi, (49) Mothajwadi, (50 ) Mugadewadi, (51) Menganewadi, (52) Attkirwadi, 
(53 ) Kherivade , (54 ) Tandulwadi. 


( B ) Panhala Police Station .- ( 1 ) Panhala Gramin , ( 2 ) Mitharwadi, ( 3 ) Ambavade , 
( 4 ) Bhudhvarpeth , (5 ) Apati (6 ) Somvarpeth , ( 7) Rakshi, (8 ) Bambarwadi, ( 9 ) Nikamwadi, 
( 10 ) Dobdabewadi , ( 11) Ravivarpeth , ( 12 ) Gude, (13) Powarwadi, ( 14 ) Mankatrewadi , 
( 15 ) Bandivade , ( 16 ) Injole , (17 ) Kotoli, ( 18 ) Uttre , ( 19 ) Udalwadi, ( 20 ) Vagve , (21 ) Survewadi, 
( 22 ) Manewadi, (23 ) Kuradwadi, (24 ) Golivade, (25 ) Tirpan , (26 ) Alave, ( 27) Malwadi, ( 28 ) Dighavade , 
( 29 ) Kaneri , ( 30 ) Aasurle , ( 31) Porle , ( 32) Yavluj, ( 33 ) Satarde , ( 34 ) Padal, ( 35 )Majgaon , (36 ) Malwadi, 
( 37 ) Shindewadi, ( 38 ) Khotwadi, ( 39 ) Devthane , (40 ) Kasaba Thane, ( 41) Mahadikwadi, ( 42 ) Undi, 
(43) Kololi , (44 ) Karanjfen , (45 ) Telave, (46 ) Lavate , (47) Nanudhre , (48 )Ghotavade , (49) Chavanwadi, 
(50 ) Kasba Sangaon , (51) Desaiwadi, (52) Nebapur , (53) Mhalunge , (54 ) Darewadi, (55 ) Nivade , 
(56 ) Pimpale Tarf Thane. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


D. H. KADAM , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


.. 


